ग्रामपंचायत नसरापूर नळपाणी पुरवठा या 
योजनेसाठी गुंजवणी नदीवरील मोहरी को.प. 
बंधाऱ्यातून घरगुती (पिण्याचे पाणी) वापराच्या 
प्रयोजनासाठी पाणी मंजूरी मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक.बिसिंआ२०१८/(४५/१८)/सिं.व्य.(धो) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २४/०५/२०१८ 


संदर्भ:- १) कार्यकारी Cash, AERTS कृष्णा खोरे विकास महामंडळ,पुणे यांचे पत्र दि.१६/१२/२०१७ 


२जलसंपदा विभाग,झासन निर्णयक्र.संकीर्ण १००१/(१५४/०१)सिंव्य(धो),दि.२१/१/२००२३ 
3) शासन निर्णय क्र. संकिर्ण २०१३/(४१५/१३)/सिंव्य (धोरण) दि. १६/८/२०१४ 

४ शासन निर्णय क्र. संकिर्ण २०१५/(४४/१५)/सिंव्य (धोरण) दि. १७/११/२०१६ 

५) शासन निर्णय क्र. SAG २०१५/(८३६/१५)/सिंव्य (कामे) दि. १७/११/२०१६ 


प्रस्तावना:- 


१.० 


संदर्भिय पत्र क्र. १ अन्वये कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ,पुणे 
यांचेकडून ग्रामपंचायत नसरापूर नळपाणी पुरवठा या योजनेसाठी गुंजवणी नदीवरील मोहरी 
को.प. बंधाऱ्यातून घरगुती (पिण्याचे पाणी) वापराच्या प्रयोजनासाठीपाणी आरक्षणाचा प्रस्ताव प्राप्त 
झालेला आहे. संदर्भ क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये बिगर सिंचन पाणी आरक्षण प्रस्तावांना 
मंजुरी देण्यासाठी क्षेत्रिय वाटपाच्या मर्यादेनुसार सुधारित स्तर निश्चित करण्यात आलेले आहेत. 
या शासन निर्णयाच्या परि. २.२ अन्वये मा.मंत्री (जसं) यांच्या मान्यतेने ग्रामपंचायत नसरापूर 
नळपाणी पुरवठा योजना ता.भोर,जि.पुणे यांची सन २०३२ ची लोकसंख्या विचारात घेऊन 
०.१५६५दलघमी पाणी आरक्षणास मंजुरी देण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


सिचन क्षेत्रात 


संस्थेचे नांव 


पाणी वापराचा 
प्रकार 


जलाठाय/ 
कालवा/ 
नदीचेनांव 


मंजूर केलेले पाणी 
आरक्षण (दलघमी) 


होणारी कपात 
(हे.) 


Pa 


२ 


3 


tof 


4 


ग्रामपंचायत 
नसरापूर 
नळपाणी 
पुरवठा योजना 
ता.भोर,जि.पुणे 


घरगुती 
(पिण्यासाठी) 


गुंजवणी नदी 
(मोहरी को.प. 
बंधाऱ्यातून) 


०.१५६५ दलघमी 


४६.९८ हे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बिसिंआ२०१८/(४५/१८)/सिं.व्य.(धो) 


२.० 


उपरोक्त नमूद प्रस्तावास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१३/(४१५/२०१३)/सिंव्य (धोरण), दि. १६/८/२०१४ नुसार जिल्हा 


परिषदा नगरपालिका/ नगरपंचायती/कटकमंडळे या आर्थिक दृष्टया सक्षम नसल्याने 


त्यांच्याकडून पिण्याच्या पाणी आरक्षणा पोटी सिंचन पुनःर्स्थापना खर्च घेण्यात येवू नये. 


बिगर सिंचन पाणी पुरवठयासाठी करारनाम्याचा सुधारीत नमुना व मार्गदर्शक तत्वे महाराष्ट्र 


शासन, पाटबंधारे विभाग शासन परिपत्रक क्र. बिपापू १००१/(७१३/२००१)/सिंव्य(धो), मुंबई- 32, 


दि. ७/४/२००३ अन्वये निर्गमित केल्या आहेत. त्यानुसार करारनामा करण्यात यावा. 


शासन परिपत्रक क्र. पापव -२०१५६/(प्र.क्र.४००/२०१५)/सिव्य (महसूल) दि.१५/१२/२०१५ 


अन्वये बिगरसिंचन पाणीवापराचे करारनामे करणे व नुतनीकरण वेळेवर करणे बाबत 


मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत त्यानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


जलस्त्रोत प्रदुषित करणाऱ्या पाणी वापरकर्त्याकडून दंडनीय पाणीपट्टी आकारणी करणेबाबत 


मार्गदर्शक तत्वे या विषयाबाबत शासन निर्णय क्र. पापव २०१५/(प्र.क्र.८८/२०१५)/सिंव्य 


(महसूल) दि. २१/४/२०१६ मधील अटींचे पाळन करणे पाणी वापरकर्त्यांना बंधनकारक 
राहील. 


महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०१०/(४०७/१०)/सिंव्य (धोरण), 


दि. २९/६/२०११ अन्वये करारनामा करताना बिगरसिंचन पाणीवापरकर्ते अंतिम पाणी मागणी 


प्रमाणे टप्पाटप्पाने पाणीवापर करण्याचे नियोजन नमुद करु शकतील. 


शासन निर्णय क्र. SAG २०१५/(८३६/२०१५)/सिंव्य (कामे), दि. १७/११/२०१६ अन्वये 


पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार सिंचन प्रकल्पांचे व्यवस्थापन 


पाटबंधारे महामंडळाकडे वर्ग करणे व पाणीपट्टीची रक्‍कम प्रकल्पांच्या सिंचन व्यवस्थापनाच्या 


कामासाठी खर्च करण्यास मान्यता देणेसाठीचा निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. 


त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बिसिंआ२०१८/(४५/१८)/सिं.व्य.(धो) 


७. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचा आदेश क्र. ९/२०१७, दि. २२/९/२०१७ मधील 


तरतूदीचे अनुपालन करारनामा करणेपूर्वी पूर्ण करण्यात यावे. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०५२४१५३३४७८४२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Atul Ashok Kapole 


nment Of Maharashtra, ou=Water 
1 ५ h O es De} ent, postalCode=400032, 

st=Maharashti 
2.5.4.20=797fcfeObb4a86dd8 141 29f50d05c1d249ea6f0acc3 
64c6214f11ff7174bd5ef, 

K | serialNumber=ae2c4f4c985d3e984de94324901263d48766e 
651dea49d652faf1 1a96aa98b5, cn=Atul Ashok Kapole 
Date: 2018.05.24 15:32:16 +05'30' 

(अ.अ.कपोले) 


प्रति, 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव. 

२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे सचिव. 

३. मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 

४. मा. सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 

५. मा. विरोधी पक्षनेते, विधानसभा, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई. 
६. मा. विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई. 
७. सर्वमा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

८. सर्वमा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

९. सचिव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई. 

१० प्रधानसचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे. 

१३. मुख्यअभियंता (पा) व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. मुख्य अभियंता (जस),जळसंपदा विभाग, पुणे. 

१५. अधीक्षक अभियंता ,पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे. 

१६. निवड नस्ती कार्यासन सिंव्य (धोरण) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बिसिंआ२०१८/(४५/१८)/सिं.व्य.(धो) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


